विक्रमगड नगरपंचायत वाढीव पाणी पुरवठा 
योजनेस महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगारोत्थान 
महाअभियान अंतर्गत खांड लघु पाटबंधारे 
योजना, ता. विक्रमगड, जि. पालघर या प्रकल्पा 
मधुन पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बिगर सिंचन 
पाणी हक्क (Bulk Water Entitlement) Head 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक. बिसिंआ २०२२/(२१७/२२)/सिं.व्य.(धो) 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :-१०/०७/२०२४ 


संदर्भ :- १) कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचे पत्र दि. १०/०४/२०२४. 
२) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१५/(४४/१५)/सिंव्य (धोरण) दि.१७/११/२०१६. 
३) शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२००८/(१३१/०८) RT (धोरण) दि.०६/०३/२००९. 
४ शासन निर्णय क्र. बिसिंआ-२०१९/प्र.क्र.३६५/२०१९)/सिंव्य (धो), दि.०१/११/२०२३. 
५) शासन परिपत्रक क्र.पापव-२०१५/(प्र.क्र.४००/२०१५)/सिव्य (महसूल) दि.१५/१२/२०१५. 
६) शासन निर्णय क्र.पापव-२०१५/(प्र.क्र.८८/२०१५)/सिंव्य (महसूल) दि.२१/४/२०१६. 
(9) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१०/(४०७/१०)/सिंव्य (धोरण), दि.२९/०६/२०११. 
८) शासन निर्णय क्र.देवदु २०१५/(८३६/२०१५)/सिंव्य (कामे) दि.१७/११/२०१६. 
९) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१८/(५११/१८)/सिंव्य (धोरण) दि.०१/१२/२०१८. 
१०) शासन निर्णय, क्र.संकीर्ण २०१८/(५११/१८)/सिंव्य (धोरण) दि.२०/०७/२०१९. 
११) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई यांचे दि.२९/०३/२०२२ चे आदेशा 


प्रस्तावना:- 

संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये कार्यकारी संचालक, कोंकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे यांचेकडून 
विक्रमगड नगरपंचायत वाढीव पाणी पुरवठा योजनेस खांड लघु पाटबंधारे योजना, ता. विक्रमगड, जि. पालघर या 
प्रकल्पा मधुन महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगारोत्थान महाअभियान अंतर्गत पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात बिगर सिंचन 
पाणी हक्क ०.३५८३ दलघमी/वर्ष मोठ्या प्रमाणात बिगर सिंचन पाणी हक्क (Bulk Water Entitlement) पाणी 
आरक्षण प्रस्तावास शासनस्तरावरुन मंजुरी मिळणेबाबत , प्रस्ताव प्राप्त झाळेळा आहे. या संस्थेला यापूर्वी 
पिण्यासाठी पाणी वापर हक्काचे परिमाण ०.४९१ दलघमी मंजूर केले आहे. संदर्भ क्र. २ येथील शासन निर्णयान्वये 
बिगर सिंचन मोठया प्रमाणात पाण्याचा हक्क (Bulk Water Entitlement) प्रस्तावांना मंजुरी देण्यासाठी क्षेत्रिय 
वाटपाच्या मर्यादेनुसार सुधारित स्तर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. या शासन निर्णयाच्या परि. २.२ अन्वये 
मा.उपमुख्यमंत्री व मंत्री (जसं) यांच्या मान्यतेने मोठया प्रमाणात पाण्याच्या STA (Bulk Water Entitlement) 
मंजुरी देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते . 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०२२/(२१७/२२)/सिं.व्य.(धो) 


शासन निर्णय :- 
१. खालील तक्त्यातील स्तंभ २ मधील संस्थेस स्तंभ 3 मधील पाणी वापराच्या प्रकारासाठी स्तंभ ४ मधील 
प्रकल्पातून स्तंभ ५ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे मोठया प्रमाणात पाण्याचा हक्क मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्थेचेनांव पाणी वापराचा जलाशय/कालवा/ मंजूर केलेला मोठ्या 
प्रकार नदीचेनांव प्रमाणात पाण्याचा हक्क 
(Bulk Water 

Entitlement) (दलघमी) 

La || २ 3 8 4 
ul विक्रमगड नगरपंचायत पिण्यासाठी णे मध्यम प्रकल्प, ०. ३५८३ दलघमी /वर्ष 

ता. विक्रमगड, पाणीवापर कामार्ली, ता. पेण, जि. वाढीव 
जि. पालघर रायगड 


उपरोक्त नमूद प्रस्तावास खालील अटींच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे . 


. संदर्भ क्र.३ नुसार जिल्हा परिषदा/ ग्रामपंचायती / नगरपालिका /नगरपंचायती / कटकमंडळे 


याआर्थिकदृष्टया सक्षम नसल्याने त्यांच्याकडून पिण्याच्या पाणी आरक्षणापोटी सिंचन पुनःर्स्थापना खर्च 
घेण्यात येवू नये.तसेच शासन निर्णय क्र . संकीर्ण २०१५/(प्र.क्र.२७४/नवि-३३),दि. १७/१२/२०१६ नुसार 
घरगुती पिण्याच्या पाणी प्रयोजनासाठी राज्यातील क व ड वर्ग महानगरपालिकांच्या बिगरसिचन 
आरक्षणाच्या प्रस्तावांस मान्यता देताना सिंचन पुर्नस्थापनेचा खर्च माफ करण्यात यावा . 


बिगर सिंचन पाणी पुरवठयासाठी करारनाम्याचा सुधारीत नमुना व मार्गदर्शक तत्वे संदर्भ क्र. ४ अन्वये 
निर्गमित केल्या आहेत. त्यानुसार करारनामा करण्यात यावा. 


. संदर्भ क्र. ५ अन्वये बिगरसिचन पाणी पाणीवापराचे करारनामे करणे व नुतनीकरण वेळेवर करणे बाबत 


मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत त्यानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. जलस्त्रोत प्रदुषित करणाऱ्या पाणी वापरकर्त्याकडून दंडनीय पाणीपट्टी आकारणी करणेबाबत मार्गदर्शक तत्वे 


या विषयाबाबत संदर्भ क्र. ६ मधील अटींचे पालन करणे पाणी वापरकर्त्यांना बंधनकारक राहील. 


. संदर्भ क्र. ७ अन्वये करारनामा करताना बिगरसिंचन पाणीवापरकर्ते अंतिम पाणी मागणी प्रमाणे टप्प्याटप्प्याने 


पाणीवापर करण्याचे नियोजन नमुद करु हाकतील.मात्र संस्थेने या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ५ वर्षात 
वरील तक्त्यातील स्तंभ ५ मध्ये नमूद पाणी आरक्षणापेकी प्रत्यक्ष पाणी उचल सुरु केला नाही, तर सदर 
पाणी आरक्षण आपोआप रद्द होईल. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाचे sear 
दि.२९/०३/२०२२ मधील तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. संदर्भ क्र. ८ अन्वये पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिनियमातील तरतुदीनुसार सिंचन प्रकल्पांचे 


व्यवस्थापन पाटबंधारे महामंडळाकडे वर्ग करणे व पाणीपट्टीची रक्‍कम प्रकल्पांच्या सिंचन व्यवस्थापनाच्या 
कामासाठी खर्च करण्यास मान्यता देणेसाठीचा निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


. पाणी उचलण्याची/ पुरवठ्याची जागा व क्षेत्रीय परिस्थितीनुसार इतर अटी शार्तीचा अंतर्भाव करून संबधित 


मुख्य अभियंता यांनी सविस्तर ज्ञापन तात्काळ निर्गमित करावे . 


. “This reservation is only the letter of support for the, water supply scheme or the industry as 


the case may be. Actual quantity of water that will be supplied every year shall be governed by 
the entitlement granted to the water user entity by the River Basin Agency based on the 
population and the reasonable use norm decided by this Authority and the yearly allocation 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बिसिंआ २०२२/(२१७/२२)/सिं.व्य.(धो) 


declared by the prescribed Authority on the basis of reservoir contents of the year and shall be 


subjected to various provisions in the agreement that will be signed by the water user entity 
with River basin Agency.” 


९. सदर पाणी मंजुरीच्या अनुषंगाने पिण्याच्या प्रयोजनार्थ पाणी वापर करताना उपलब्ध करुन दिलेल्या 
पाण्याची गुणवत्ता पिण्यास योग्य (potable) करण्याकरिता आवश्‍यक उपाययोजना करण्याची जवाबदारी 
उपरोक्त तक्त्यातील स्तंभ क्र.२ मध्ये नमुद संस्थेची राहील. 


३.० हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०७१०१५३१०४८५२७असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by RAKESH RAMESH DHAKTODE 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
RESOURCES DEPARTMENNT, 
2. 


.5.4.20=69a0a0c282321cd50759636fdbb 1 5f4c636ac33cb80ec3 


7e191ab6c903a8972f, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D ) H A K T D ) F serialNumber=97 1E5F530A02C1FE1BOAB4137448EBSEB88DE535 
5622B221109949A576B7E688, cn=RAKESH RAMESH DHAKTODE 


Date: 2024.07.10 15:44:12 +05'30' 


(राकेश धाकतोडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव,मंत्रालय मुंबई. 
३. मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त/ जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव. 
४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन, मुंबई. 


. मा. सभापती/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई. 
. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 


७. मा. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद, मुंबई यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सचिव (जसंव्य व लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 


[७] 


99. 


१२ 
१३ 
१४8 
१५ 
१६ 


. सचिव,(प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, मुंबई. 

. कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ, ठाणे. 

. मुख्य अभियंता (पा) व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

. अधीक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ठाणे. 

. निवड नस्ती कार्यासन सिंव्य (धोरण). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


